“हाक गाढवावरचे ग्रंथालय 
जेनिट विंटर 


मराठी अनुवाद - मानसी महाजन 


कोलंबिया देशामधली सत्यकथा 


1. 


4 


देमेत्री आणि कॅम्पबेल साठी 


ऱ्श- 


कोलंबियाच्या घनदाट 
जंगलात एक माणूस राहत 
असे. त्याचे पुस्तकांवर खूप 
प्रेम होते. 

त्याचे नाव होते लुइस. 


१४४ पस्तक वाचून होते न होते तोच 
लुईस दुसरे पुस्तक घरी आणायचा 
लवकरच त्यांचे सगळे घर पस्तकांनी 
भरून गेले 

त्याची बायको, डायना, त्याच्यावर 
चिडत असे. 


लुइ्सने खूप विचार केला, आणि 
शेवटी त्याला एक युक्‍ती सुचली. 


डोंगराच्या पत्नीकडे लोकांची वस्ती आहे, तिथे 
लोकांकडे पुस्तके नाहीत. त्यांना मी ही 
पुस्तके वाचायला देऊ शकतो! 


एक गाढवावर मी पुस्तके ठेवेन, 
दुसऱ्या गाढवावर स्वतः बसेन. 


ह डय 
7 “द लुइ्सने लगेच दोन धष्टपुष्ट गाढवे 
न्न विकत घेतली. त्यांची नावे 


य ठेवली 'अल्फा' आणि 'बीटो'. 


४ प्त | 


गाढवांच्या पाठीवर पुस्तके 
ठेवण्यासाठी त्याने एक छोटे 
कपाट तयार केले. त्यावर नाव 
लिहिले 'गाढवावरचे ग्रंथालय'! 
डायनाने त्यात पुस्तके भरली. 


दर आठवड्याला लडस, अल्फा आणि 
बीटो डोंगरदऱ्या तडवत लांबलांबच्या 
गावांना भेट देत 


च 


सूर्य डोक्यावर चढला की 
लुइस आणि त्याची गाढवे 
एखाद्या झऱ्याजवळ आराम 
करत. गार पाणी पीत. मात्र 
पाणी प्यायल्यावर बीटो ला 
पुढे चालायचा आळस येई. 


लुइस त्याचा लगाम ओठे, पण बीटो 
मात्र तसूभरही हलत नसे. 


बराच वेळ आदेवेठे घेऊन शेवटी एकदाचा 
बीटो पुढे जायला तयार होई. 


डोंगरावर जातानाचा रास्ता अगदी सुनसान होता. 
तिथे फक्त पक्षांचा काय तो आवाज येत असे. 


एकदा अंधारातून एक डाकृ त्यांच्या समोर उभा 
ठाकला. 


“कृपया आम्हाला जाऊ दया!' लडइसने 
हात जोडले. “मत्रे आमची वाट बघत 
असतील 1) 

गाढवावर पस्तकांव्यतिरिक्‍त काही नाही 
हे पाहून डाकू चिडला 

एक पस्तक हिसकावन घेऊन म्हणाला 
“पढल्या वेळी मात्र मत्रा चांदी पाहिजे!” 


र रि 


गाढवावरचे ग्रंथालय पुढे निघाले. 

डोंगर ओलांडून गेल्यावर लुइुसला खाली घरे 
दिसली. एल-टोरमेंटो मधली मुले धावत त्याला 
भेटायला येत होती. 


पुस्तके वाटण्याआधी लुइस मुलांना गोष्ट सांगे. 


आज तुमच्यासाठी एक विशेष भेट आणत्री आहे!” लुइस 
म्हणाला 


पस्तकांच्या ठिगामागन लइसने मखवटयांचा एक गठठा 
काढला. प्राण्यांचे मखवटे! 


तम्ही सगळे मखवटे घाला, मग मी तम्हाला प्राण्यांची एक 
गोष्ट सांगेन.” 


पुहू९/ 


॥-४) ॥4 /) 


नट्स र 
गोष्ट ऐकन झाल्यावर 


सर्व मले एकं एक परस्तंक नश 
> > दे. 
निवडत. 


| रो |। (9 दि य ।!' 


९ 
श्‌ “", 


लुइ्सला टाटा करून, पुस्तके उराशी 
कवटाळून मुले आपापल्या घरी 
जात. 


लुइस, अल्फा, आणि बीटो डोंगर ओलांडून घरी परतत. 


-- वाडा 


1४१५७ 
॥॥ >> | 


१1) 
॥॥४ “ति. 
(4 0 ) (0 || 


। 


> ह... 
ह 7 ) 1 %् 


घरी पोचण्यासाठी त्यांना अनेक जंगत्रे आणि नद्या 
पार कराव्या लागत. 


| ७) 
॥/४(////4॥॥॥॥ | 
जु श्र ॥॥ 


| क 
> | /४ ७9 


| हिरउ 1111 
/। , ग १, 


॥॥0%0. ७. 


४ १३११९ 


र 
1 93१२९४३ 


१ 00 आ... 3 74 
88:६2९१1/ 


घरी पोचल्यावर लडइ्स आपल्या भुकेल्या 
क ब्टे ।्े 
गाढवांना चारा देत असे आणि डायना आपल्या 
भकेल्या नवऱ्याला जेवायला वाढत असे. 
ब्टे 
लवकर झोपायचे सोडून लुइस जेवण झाल्यावर 
हातात पुस्तक घेऊन उशिरापर्यंत वाचत बसे. 


तिथली मुलेही उशिरा पर्यंत गाढवावरच्या ग्रंथालयातून 
/_ घेतलेली पुस्तके वाचत असत. 


दरडी आहे. लुइस कोलंबियामधल्या 'ला-ग्लोरिया 
नावाचे छोटया गावात राहतो. स्वतः शिक्षक म्हणून 
काम केल्यामळे पस्तकांचे महत्व आणि त्यांची बदल 
घडवून आणण्याची ताकत लुड्सला ठाऊक होती. त्या 
प्रदेशातील मलांना वाचायतल्रा पस्तके मिळणे 

दुरापास्त 
नव्हते. 


ही गोष्ट लुइस सोरयिआना 9) च १॥॥ १ 


अनेक घरात तर एकही पस्तक 


२००० साली लडइसने दोन गाढवांवर 
पुस्तके लादून ग्रंथालय सुरू केले 
त्याने फक्त ७० पस्तके घैऊन सरुवात 
केली, मात्र आता त्याच्याकडे तब्बल 
४८०० पस्तके आहेत. बहतांश पस्तके 
लोकांनी देणगी म्हणन दिलेली आहेत 
दर शनिवार-रविवार लुइस दूरच्या 
गावांमध्ये जातो. तिथे 3०० लोक 
पस्तके घेण्यासाठी त्याची आतरतेने 


वाट बघत असतात. जगातला एक 
कोपरा पस्तकांनी समदध होतो . ् 


